दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार पोलीस 
महासंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विधी 
सल्लागार गट-अ दर्जाचे १ पद दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: 39 जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२)केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

३)सामाजिक न्याय व fa सहाय्य विभाग sara परिपत्रक क्र.दिव्यांग 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 

४सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग - 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 

५) अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

यांचे पत्र क्र.पोमसं/२-अ/वि.स., वि.अ. नेमणूक/९५/२०१९, दि.११.०९.२०२३ 


प्रस्तावना : 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतचा सूचना निर्गमित केल्या आहेत. तथापि, संदर्भ क्र.२ आणि ४ मधील निर्देशास 
अनुसरुन पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विधि सल्लागार गट-अ या संवर्गातील पदे 
दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुधारितपणे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसुचनेनुसार सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट अ ते गट ड संवर्गातील जी पदे राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, अज्ञा पदांबाबत तसेच केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जाबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासनाच्या अखत्यारितील सेवेतील पदांची समान आहेत, sa पदांची पदनामे जरी भिन्न असली, तरी 
सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, sam सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन 
निर्णय क्र.दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या आहेत. 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१० 


२. त्यास अनुसरुन आता, केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार पोलीस 
महासंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विधि सल्लागार (गट-अ) या संवर्गातील पदांसाठी संदर्भ क्र.५ 
येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचाळक (आस्थापना), पोलीस महासंचालक यांनी पदे पडताळणी व 
प्रमाणित करुन शासनास सादर केली असल्याने, या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०१११५७२७३१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1 bd37af6d50b3277469ad6a9c55fe42051 
469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Mah. 


hy 
INumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B50C0D9 
A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


(हरेश्वर सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

सहपत्र :- विवरणपत्र -अ 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

१३. अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१९). 

१५. निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१० 


(शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१०, दि. जानेवारी,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 
विवरणपत्र-अ 


पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विधि सल्लागार (गट-अ) या संवर्गातील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाचे पद. 


अ.क्र. | पदनाम गट नियुक्तीचे शारिरीक दिव्यांग सदर पदांची 

माध्यम पात्रता प्रवर्ग जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
| विधि गट-अ | सरळसेवेने / |S, ST, RW, | a)B,LV १) कार्यालयाकडे प्राप्त 
सल्लागार पदोन्नतीने H, C, MF त. ae bi होणारे सर्व प्रकारच्या 

BA, छा. कायदेविषयक 
OAL, बाबींबाबत र 
BLOA, न्यायालयीन प्रकरणी 
BLA, CP,) सल्ला देणे व 
LC, Dw, SAG वाती 
AAV न्यायालयीन प्रकर 

१ SLD हाताळणे. 

७) गा) | २) सेवाविषयक / 
ae प्रशासकीय बाबी / 
a) to चौकडी तथा 
above विभागीय चौकशी त 


समकालीन कायद्याची 
प्रस्थापित स्थिती 
याबाबत सर्व प्रकरणी 
सल्ला देणे व ती प्रकरणे 
हाताळणे. 

३) प्रलंबित न्यायालयीन 
प्रकरणे तत्परतेने 
निकाली काढण्यासाठी 
सरकारी वकिलाकडे 
पाठपुरावा करणे, जेथे 
शासन प्रतिवादी आहे 
अज्ञा प्रकरणी सादर 
करावयाची प्रतिज्ञापत्र 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
मदतीने तयार करणे. 

४) शापथपत्राचा मसुदा 
तयार करणे व त्यास 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांची 
मान्यता घेऊन 
न्यायालयात विहित 
मुदतीत सादर होईल 
हे पाहणे. 

५ जेथे शासनाच्या 
विरोधात न्यायालयाने 
निकाल दिला आहे. 


अज्ञा  प्ररकणामध्ये 
न्यायालयाच्या 
निर्णयाचा अभ्यास 
करुन  तदनुषंगाने 
अपील दाखल 
करण्याच्या संदर्भात 
उचित कार्यवाही 
करणे. 


६) अपील करणे योग्य 
असल्यास व तसा 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१० 


निर्णय झाल्यास 
अपीलाचा मसुदा तयार 
करुन तो संबंधित 
सरकारी वकिलाकडे 
पाठविणे व अपिलाचा 
अंतिम निर्णय 
लागेपर्यंत पाठपुरावा 
करणे. 

(9) विधीविषयक 
कामकाजाबाबत 
वेळोवेळी नेमून दिलेले 
कार्य विहित मुदतीत 
पार पाडणे. 

८) पोलीस स्टेशनमध्ये 
प्रथम खबरी अहवाल 
दाखल करण्यास योग्य 
ती मदत करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


area निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०१२३/प्र.क्र.२४/पोल-१० 


Abbreviations : शारीरीक पात्रता 


Sr. | Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. No. 
1 S Sitting 7 WwW Walking 
2 ST Standing 18 SE Seeing 
3 RW Reading and Writing 19 | BN Bending 
4 H Hearing 10 L Lifting 
5 C Communication 11 | PP | Pulling and Pushing 
| MF Manipulating by 12 KC Kneeling and Crouching 
Fingers 
Abbreviations : दिव्यांग प्रवर्ग 
Sr. | Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. No. 
1 | गुढे | Blind 12 CP Cerebral Palsy 
2 LV Low Vision 13 LC Leprosy Cured 
3 | =D | Deaf 14 Dw Dwarfism 
4 HH Hard of Hearing 15 AAV Acid Attack Victims 
5 OA One Arm 16 M Dy Muscular Dystrophy 
| 6 | BA Both Arms 17 MI Mental Illness 
7 OL One Leg 18 MD Multiple Disabilities 
| 8 | BL Both Legs 19 ASD Autism Spectrum Disorder 
ea OAL One Arm One Leg 20 SLD Specific Learning Disability 
10 BLOA Both Leg One Arm 21 ID Intellectual Disability 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


